कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक 
कक्ष अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची 


तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.६०/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०३ ऑक्टोबर २०२२ 


वाचा :- 
१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीसीएस २८८६/२२/८६/१४-ब, दि.११ मार्च 
१९९१ 
२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही - २०१६/प्र.क्र.२८१/१२ 
दिनांक २१ जून, २०२१ 
३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. कअनि-११२२/प्र.क्र.3३/१४-ब, 
दिनांक १२.०५.२०२२ 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन अधिसूचनेतील नियम AS) अनुसार संदर्भ क्र.३ येथील 
दि.१२.०५.२०२२ च्या शासन परिपत्रकान्वये कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक 
कक्ष अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतरिम सामायिक ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे. 


२. संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार दिनांक ०१.०१.२०२२ पर्यन्त जे 
सहायक कक्ष अधिकारी सातत्याने सहायक कक्ष अधिकारी पदावर गुणोत्तरानुसार (ज्या सहायक 
कक्ष अधिकारी यांनी त्यांची मूळ ज्येष्ठता गमाविली असेल त्यांच्या बाबतीत त्यांना मिळत असलेल्या 
ज्येष्ठतेच्या सुधारित दिनांकापासून) ५ वर्षापेक्षा अधिक काळ नियमित नेमणूक/पदोन्नतीने काम 
करीत आहेत व ज्यांनी कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी विहित केलेली विभागीय परीक्षा 
उत्तीर्ण केलेली आहे किंवा ज्यांना सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे, अशा 
पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची 
तयार करण्यात आली असून ती या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


३. सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार ३०% जागांवर पदोन्नती 
कोट्यातून पात्र लिपिक-टंकळलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात येते. 
त्यानुसार लिपिक-टंकळेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्याची 
कार्यवाही सुरू आहे. लिपिक-टंकलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.६०/१४-ब, दिनांक ०३ ऑक्टोबर २०२२ 


देण्याची कार्यवाही जस-जशी पूर्ण करण्यात येईल, त्यानुसार पदोन्नत कोट्यातील सहायक कक्ष 
अधिकारी यांचा ज्येष्ठता सूचीत उचित स्थानी समावेश करण्यात येईल. 


४. दिनांक ०१.०१.२०२२ च्या तात्पुरत्या अतिरिक्‍त ज्येष्ठता यादीत समाविष्ट होणाऱ्या सोबत 
जोडलेल्या यादीतील अ.क्र.१ व २४ येथील सहायक कक्ष अधिकारी यांचा समावेश दिनांक 
०१.०१.२०२१ रोजीच्या अंतरिम सामायिक Reais ज्येष्ठता क्रमांकानुसार त्या-त्या 
ठिकाणी होईल व अ.क्र.२५ ते ८२ येथील सहायक कक्ष अधिकारी यांचा दिनांक ०१.०१.२०२१ च्या 
ज्येष्ठता यादीतील शोवटच्या ज्येष्ठता क्रमांकानंतर (ज्ये.क्र.७७८) समावेश होईल. 


५. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व संबंधितांच्या 
निदर्शनास आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतळेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. सदर 
ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधितांनी 
दिनांक १८.१०.२०२२ पर्यंत आपल्या विभागास निवेदन सादर करावे त्या दिनांकानंतर प्राप्त 
झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही अशा सूचना त्यांना द्याव्यात. त्याप्रमाणे दिनांक 
१८.१०.२०२२ पर्यंत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधित विभागांनी संबंधितांचे 
सेवापुस्तक व अन्य उपलब्ध अभिलेखावरून तपासून विभागाच्या अभिप्रायासह सामान्य प्रशासन 
विभागाला दिनांक २०.१०.२०२२ पर्यंत कळवाव्यात, म्हणजे त्याची पडताळणी करुन ज्येष्ठतासूचीत 
आवश्यक ते बदल करणे शक्‍य होईल. दिनांक २०.१०.२०२२ पर्यंत कोणतीही माहिती न आल्यास 
विभागातील संबंधितांचा काहीही आक्षेप नाही, असे गृहीत धरुन ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात 
येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 


६. कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची दिनांक 
०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त सामायिक ज्येष्ठता सूची, मा. उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्रमांक २७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे. 


७. सदर ज्येष्ठतासूची मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ 
अर्ज क्रमांक ८६२/२०१६ च्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


८. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्यावी. आपल्या विभागातील सर्व संबंधितांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
वेबसाईटवरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.६०/१४-ब, दिनांक ०३ ऑक्टोबर २०२२ 


र. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५"/"५/.॥8॥/9१59॥[॥9.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१००३१५५११७१००७ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DN: CN = Vivek Ramakant Jadhav, C 


Vivek 
Ramakant Cer 


MAHARASHTRA, OU = General 


J ad h av Administration Department 


(वि. र. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Vivek Ramakant 
Jadhav 


प्रत, 
१ सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 

त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्यावी. 
२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची अतिरिक्त तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक कअनि-११२२/प्र.क्र.६०/१४-ब, दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२२ 


अ.क्र. । ज्येष्ठता | श्री/ सहायकांची नांवे विभागाचे नांव आयोगाने व्यक्तीचा जन्मतारीख नियमित नियुक्‍्ती/ | नियुक्तीचा | गुक्र वर्ष | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 

क्रमांक | श्रीमती शिफारस प्रवर्ग नियुक्‍ती दिनांक/ मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 

१.१.२२ केलेला प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक ससेवा/ दिनांक 

तात्पुरती मविप/ 

पदोन्नत 
शिया २ ३ 8 4 ६ |. 8 | ८ ९ | | Ea १ १२ १३ Ea १५ 
2 es || ४२८-अ श्री श.स.शिंदे विवन्यावि खुला १३.०२.१९६५ ११.१२.२०१० aaa 99.92.2090 २८.०२.२०२३ सूट 
२ ५६७-अ श्री |अ.ज.थोरवडे आविवि अजा ०२.१०.१९६४ ०१.०५.२०१२ पदौन्नत ०१.०५.२०१२ ३१.१०.२०२२ सूट 
३ ६२४-अ | श्रीमती ।अ.अ.घोले अनापुवग्रासंवि इमाव ०३.०६.१९६५ ०१.११.२०१२ पदोन्नत ०१.११.२०१२ ३०.०६.२०२३ Ye 
8 ६२६-अ श्री ।'सं.शं.पवार आविवि खुला १३.०९.१९६६ ०१.०१.२०१३ पदौन्नत ०१.०१.२०१३ ३०.०९.२०२४ सूट 
षु ६४३-अ श्री म.रा.गरड उउवकावि खुला खुला २९.०२:१९६९ २६.०२.२०१३ मविप १८ २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.०३.२०२७ We 
& ६६६-अ । श्रीमती ।वं.म.कुलकर्णी वैशिवऔद्रवि इमाव २६.०२.१९६५ ०१.०३.२०१३ Walaa 09.03.2093 २८.०२.२०२३ Ye 
6 ६६६-ब श्री ।वि.द.म्हात्रे नविवि इमाव ०२.०६.१९६५ ०१.०४.२०१३ पदोन्नत ०१.०४.२०१३ ३०.०६.२०२३ सूट 
८ ६६६-क | श्रीमती ।त.हे.सावंत साबांवि खुला ३०.१०.१९६६ ०१.०४.२०१३ पदोन्नत ०१.०४.२०१३ ३१.१०.२०२४ Ye 
९ ६८३-अ | श्रीमती |सु.सु.बदले साबांवि खुला १३.०९.१९६५ ०१.०५.२०१३ पदोन्नत ०१.०५.२०१३ ३०.०९.२०२३ We 
| % | ६८३-ब श्रीमती ।नि.दि.सोमण आविवि खुला ०३.०८.१९६५ ०१.०५.२०१३ पदोन्नत ०१.०५.२०१३ ३१.०८.२०२३ We 
ea ६८३-क | श्रीमती |शि.वि.देशमुख विवि खुला ०२.०६.१९६६ २३.०५.२०१३ पदोन्नत २३.०५.२०१३ ३०.०६.२०२४ सूट 
१२ ६८३-ड | श्रीमती ।म.प्र.सावंत विवन्यावि खुला २७.०५.१९६६ ०१.०६.२०१३ Walaa 09.08.2093 39.04.2028 सूट 
१३ ६८४-अ श्री ।रा.कृ.जगधनी विवि अजा २७.०९.१९६६ ०१.०७.२०१३ पदोन्नत ०१.०७.२०१३ ३०.०९.२०२४ सूट 
१४ ६८९-अ | श्रीमती ।भ.चं.पवार विवि खुला १०.०७.१९६६ ०१.१०.२०१३ पदोन्नत ०१.१०.२०१३ ३१.०७.२०२४ Ye 
94 ६८९-ब | श्रीमती |शुभांगिनी पाटील (शु.वि.सावे) विवि खुला ०१.०६.१९६५ ०१.०२.२०१४ पदोन्नत ०१.०२.२०१४ ३१.०५.२०२३ सूट 
१६ ६९३-अ श्री ।म.के.गयावळ विवि खुला खुला १३.०९.१९६६ ०२.०५.२०१४ मविप 6 2093 02.04.2098 30.08.2028 सूट 
१७ ६९६-अ । श्रीमती |या.य.कोळी साप्रवि खुला विमाप्र १७.०८.१९६९ ०८.०५.२०१४ मविप १३ २०१३ ०२.०५.२०१४ ३१.०८.२०२७ सूट 
१८ ६९६-ब श्री ।सु.शं.शिंदे साबांवि खुला खुला १९.०९.१९६६ ०८.०५.२०१४ मविप १४ २०१३ ०२.०५.२०१४ ३०.०९.२०२४ सूट 
१९ ६९७-अ श्री ।सं.शि.निळे कृषिपदुम खुला अजा १०.१०.१९७० ०२.०५.२०१४ मविप १६ २०१३ ०२.०५.२०१४ ३१.१०.२०२८ सूट 
२० ७०३-अ श्री |।वि.जा.कोर सपवववि खुला इमाव ३०.०८.१९७० ०२.०५.२०१४ मविप २८ २०१३ ०२.०५.२०१४ ३१.०८.२०२८ सूट 
२१ ७०४-अ श्री ।प्र.प्र.काळे नियोजन खुला खुला २६-०९-१९६९ १२-०५-२०१४ मविप ३१ २०१३ ०२-०५-२०१४ ३०-०९-२०२७ Ye 
22 ७०५-अ श्री ।अ.सु.सोनार साबांवि खुला इमाव २९.०३.१९७१ ०६.०५.२०१४ मविप ३३ २०१३ ०२.०५.२०१४ ३१.०३.२०२९ सूट 
२३ ७०६-अ | श्रीमती ।कु.स.सिसोदिया अल्पसंख्यांक अजा अजा २८-११-१९६९ ०७-०५-२०१४ मविप ३७ २०१३ ०२-०५-२०१४ ३०-११-२०२७ सूट 
२४ ७०९-अ श्री ।रा.पां.बच्छाव साप्रवि अजा अजा ३१.०५.१९६८ ०७.०५.२०१४ मविप ४५ २०१३ ०२.०५.२०१४ ३१.०५.२०२६ सूट 
खंड दिनांक ०१.०१.२०२१ ते ३१.१२.२०२१ 

२५ ७७९ श्रीमती ।अ.सं.सावडकर साबांवि अजा १२.०५.१९७० ०१.०७.२०१४ पदौोन्नत ०१.०७.२०१४ ३१.०५.२०२८ Ye 
२६ ७८० श्रीमती |म.म.जाधव मृवजसंवि अजा २७.१०.१९६८ १२.०७.२०१४ पदोन्नत १२.०७.२०१४ ३१.१०.२०२६ Ye 
२७ ७८१ श्रीमती ।नि.नि.धर्ममेर साआवि विमाप्र १३.०९.१९६५ ०१.०८.२०१४ पदोन्नत ०१.०८.२०१४ ३०.०९.२०२३ सूट 
२८ ७८२ श्री ।वि.रा.वैद्य पवसांकावि खुला ३१.१२.१९६५ ०१.०९.२०१४ पदोन्नत ०१.०९.२०१४ ३१.१२.२०२३ सूट 
२९ ७८३ श्रीमती ।अं.वि.मोरे उवतंशिवि खुला १०.०३.१९६६ ०१.०९.२०१४ पदोन्नत ०१.०९.२०१४ ३१.०३.२०२४ सूट 
३० ७८४ श्री 'सं.वा.घाग विवि खुला ०७.०४.१९६६ ०१.११.२०१४ Walaa 09.99.2098 ३०.०४.२०२४ सूट 
CBG ica [खु वक्त a र्ट 


01.01.2022 Provisional 


अ.क्र. । ज्येष्ठता | श्री/ सहायकांची नांवे विभागाचे नांव आयोगाने व्यक्तीचा जन्मतारीख नियमित नियुक्‍्ती/ | नियुक्तीचा | गुक्र वर्ष | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 

क्रमांक | श्रीमती शिफारस प्रवर्ग नियुक्‍ती दिनांक/ मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 

१.१.२२ केलेला प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक ससेवा/ दिनांक 

तात्पुरती मविप/ 

पदोन्नत 

|. 9 )| २ ३ 8 4 & aa ८ ९ | | | 3 | १२ १३ | १४ | १५ 
३४ ७८८ श्रीमती ।ने.नि.आंगणे साबांवि खुला ३०.०७.१९७० २६.०२.२०१५ पदोन्नत २६.०२.२०१५ ३१.०७.२०२८ सूट 
३५ ७८९ श्रीमती ।स्वा.सं.सावंत साप्रवि खुला २५.०१.१९७२ ०१.०३.२०१५ पदोन्नत ०१.०३.२०१५ ३१.०१.२०३० Ye 
३६ ७९० श्रीमती ।मु.दि.बने विवि खुला ०९.०७.१९६९ ०१.०३.२०१५ पदोन्नत ०१.०३.२०१५ ३१.०७.२०२७ सूट 
३७ ७९१ श्रीमती ।म.म.चितळे साप्रवि खुला १०.०१.१९७० ०१.०३.२०१५ पदोन्नत ०१.०३.२०१५ ३१.०१.२०२८ सूट 
३८ ७९२ श्री ।सं.म.दळवी आविवि खुला खुला ०८.१०.१९७० १४.०५.२०१५ मविप | % | 2098 98.04.2094 ३१.१०.२०२८ Ye 
38 ७९३ श्रीमती ।स्मि.श.कुलं साप्रवि खुला खुला २६.०३.१९६९ १४.०५.२०१५ मविप १२ २०१४ १४.०५.२०१५ ३१.०३.२०२७ Ye 
go ७९४ श्रीमती |क.ज.जाधव मभावि खुला खुला ०४.११.१९७० १४.०५.२०१५ मविप १४ २०१४ १४.०५.२०१५ ३०.११.२०२८ सूट 
४१ ७९५ श्री |अ.बा.कदम साबांवि अजा अजा २३.११.१९६९ २८.०५.२०१५ मविप २१ २०१४ १४.०५.२०१५ ३०.११.२०२७ सूट 
४२ ७९६ श्रीमती |स्ने.सं.गवळी अनापुवग्रासंवि अजा अजा १८.०६.१९६७ १४.०५.२०१५ मविप २५ २०१४ १४.०५.२०१५ ३०.०६.२०२५ Ye 
४३ ७९७ श्रीमती ।मं.प्रफाटक साबांवि खुला २५.०९.१९६८ ०१.०६.२०१५ पदोन्नत ०१.०६.२०१५ ३०.०९.२०२६ Ye 
४४ ७९८ श्री. ।स.ग.सुर्व साप्रवि इमाव २५.०१.१९७० ०१.०६.२०१५ पदोन्नत ०१.०६.२०१५ ३१.०१.२०२८ We 
४५ ७९९ श्रीमती |व.वि.घरत उवतंशिवि खुला २२.०५.१९६५ ०१.०६.२०१५ पदोन्नत ०१.०६.२०१५ ३१.०५.२०२३ सूट 
४६ ८०० श्री ।बा.सो.थोरवडे साआवि अजा २०.०७.१९६९ ०२.०६.२०१५ पदोन्नत ०२.०६.२०१५ ३१.०७.२०२७ सूट 
४७ ८०१ श्रीमती .भि.शिदे वैशिवऔद्रवि अजा २४.१२.१९७१ ०२.०६.२०१५ पदोन्नत ०२.०६.२०१५ ३१.१२.२०२९ सूट 
BY ८०२ श्रीमती ।सं.अ.गायकवाड (सं.तु.कांबळे) विवि अजा १९.०७.१९६९ ०१.०७.२०१५ पदोन्नत ०१.०७.२०१५ ३१.०७.२०२७ मविप ६४/१७ Ye 
४९ ८०३ श्रीमती ।नं.उ.देसाई विवि खुला १६.०७.१९७१ ०१.०९.२०१५ पदोन्नत ०१.०९.२०१५ ३१.०७.२०२९ सूट 
4o ८०४ श्रीमती ।नि.दि.कासकर साबांवि खुला ०७.१२.१९७० ०१.०९.२०१५ पदोन्नत ०१.०९.२०१५ ३१.१२.२०२८ सूट 
५१ ८०५ श्रीमती |अ.अ.खोत कृषिपदुम इमाव ०८.०९.१९६५ ०१.०९.२०१५ Walaa 09.08.2094 30.08.2023 Ye 
42 ८०६ श्रीमती ।प्र.सु.काळे अनापुवग्रासंवि इमाव ०५.०३.१९६९ ०१.०९.२०१५ पदोन्नत ०१.०९.२०१५ ३१.०३.२०२७ Ye 
43 ८०७ श्रीमती ।सु.स.कनगुटकर विवन्यावि खुला २७.०४.१९६५ ०१.०९.२०१५ पदोन्नत ०१.०९.२०१५ ३०.०४.२०२३ Ye 
48 ८०८ श्रीमती ।मी.अ.भोसले नविवि खुला २०.०९.१९६८ ०२.१०.२०१५ पदोन्नत ०२.१०.२०१५ ३०.०४.२०२३ सूट 
५५ ८०९ श्री ।वि.स.पवार विवि खुला २७.१०.१९६५ ०१.११.२०१५ पदोन्नत ०१.११.२०१५ ३१.१०.२०२३ सूट 
५६ ८१० श्री |शां.पां.नागप मृवजसंवि खुला १०.१२.१९६८ ०२.११.२०१५ पदोन्नत ०२.११.२०१५ ३१.१२.२०२६ सूट 
६५ श्रीमती साबांवि खुला खुला मविप ३ २९.०६.२०१६ ३१.०३.२०२८ सूट 
६७ खुला ०५.०६.१९६८ २९.०६.२०१६ मविप १८ २०१५ २९.०६.२०१६ ३०.०६.२०२६ We 
६८ अजा १४-०५-१९७१ मविप २१ २९-०६-२०१६ ३१-०५-२०२९ Ye 
७० ८२४ श्रीमती ।प्र.चे.शेट्ये विवि खुला खुला २५.११.१९७० मविप २६ सूट 


01.01.2022 Provisional 


2/3 


अ.क्र. । ज्येष्ठता | श्री/ सहायकांची नांवे विभागाचे नांव आयोगाने व्यक्तीचा जन्मतारीख नियमित नियुक्‍्ती/ | नियुक्तीचा | गुक्र वर्ष | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक | श्रीमती शिफारस प्रवर्ग नियुक्‍ती दिनांक/ मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
१.१.२२ केलेला प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक ससेवा/ दिनांक 
तात्पुरती मविप/ 
पदोन्नत 
|. 3 | २ ३ 8 4 द | 8 | ८ ९ | | | 3a | १२ १३ | १४ | १५ 
७१ ८२५ श्रीमती ।स्वा.शां.राणे विवन्यावि खुला खुला ०६.०३.१९६६ ३०.०६.२०१६ मविप २९ २०१५ २९.०६.२०१६ ३१.०३.२०२४ सूट 
७२ ८२६ श्री ।प्र.शि.नाईक विवन्यावि खुला खुला १६.११.१९६८ ०१.०७.२०१६ मविप ३० २०१५ २९.०६.२०१६ ३०.११.२०२६ सूट 
७३ ८२७ श्री ।अ.बा.शेख अल्पसंख्याक खुला खुला ०२-१०-१९७१ ०५-०७-२०१६ मविप ३८ २०१५ २९-०६-२०१६ ३१-१०-२०२९ सूट 
oY ८२८ श्री [fa wearer कृषिपदुम खुला इमाव १२.१०.१९६७ ०१.०७.२०१६ मविप ४१ २०१५ २९.०६.२०१६ ३१.१०.२०२५ Ye 
७५ ८२९ श्री [ora विवि खुला खुला २१.०८.१९६९ २९.०६.२०१६ मविप ४ २०१५ २९.०६.२०१६ ३१.०८.२०२७ Ye 
नि ८३० श्री ।दा.मो.दुहीजोड साबांवि खुला इमाव १५.१०.१९६७ ३०.०६.२०१६ मविप Be २०१५ २९.०६.२०१६ ३१.१०.२०२५ Ye 
७७ ८३१ श्री la faa कृषिपदुम अजा अजा ०१.०७.१९७२ ०७.०७.२०१६ मविप प्५ २०१५ २९.०६.२०१६ ३०.०६.२०३० Ye 
छट ८३२ श्रीमती ।सु.प्र.संखे कृषिपदुम भज(ड) १५.०५.१९७१ ०१.०७.२०१६ पदोन्नत ०१.०७.२०१६ ३१.०५.२०२९ Ye 
8 ८३३ श्रीमती |।सु.सो.कांबळे अनापुवग्रासंवि भज(ब) ०२.११.१९६८ ०२.०७.२०१६ Weta 02.019.209§ 30.99.2025 Ye 
८० ८३४ श्री ।ना.वि.नाडणकर विवि खुला खुला १२.०२.१९६९ ०१.०४.२०१७ मविप ३० २०१६ २४.०३.२०१७ २८.०२.२०२७ सूट 
८१ ८३५ श्री |र.गु.शिंदे कृषिपदुम खुला खुला २७.०२.१९७० ३१.०३.२०१७ मविप ३४ २०१६ २४.०३.२०१७ २९.०२.२०२८ सूट 
सूट ।सेप्रप्र/क.अ. विभागीय परीक्षेतून सूट उ.रुजू उशीरा रुजू मविप ।मर्यादित विभागीय परीक्षा से.प्र.प. स.क.अ. सेवा प्रवेश परीक्षा 
os. |उडीरा उत्तीर्ण (विहित संधींनंतर उत्तीर्ण) त.प.क.अ. ।तदर्थ पदोन्नत कक्ष अधिकारी ससेवा ।सरळसेवा वि.प. क.अ. पदोन्नतीकरिता विभागीय परीक्षा 
सेनि |।सेवानिवृत्त स्वेसेनि ।स्वेच्छा सेवानिवृत्त गु.क्र. ।गुणवत्ता क्रमांक सुधा.नियमित दि. |सुधारित नियमित दिनांक 


01.01.2022 Provisional 


Vivek 
Ramakant 
Jadhav 


Digitally signed by Vivek Ramakant 
Jadhav 

DN: CN = Vivek Ramakant Jadhav, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = General 
Administration Department 

Date: 2022.10.03 15:58:01 +05'30" 


3/3 


